उद्योग विभागांतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात 
आलेल्या धोरणांना त्याविषयीचे नवीन धोरण 
अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. मऔधो-२०२३ / प्र.क्र. २४ /उद्योग-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जून, २०२३ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २०१/ उद्योग-२, दिनांक १४/०२/२०१८. 
शासन निर्णय क्र. असंधो -२०१५/प्र.क्र.९८/उद्योग-२, दिनांक १४/०२/२०१८. 
शासन निर्णय क्र. मड्धो-२०१४/प्र.क्र.११८/उद्योग-२, दिनांक ११/०४/२०१६. 
शासन निर्णय क्र. मडइ्धो-२०२०/प्र.क्र.५५/उद्योग-२, दिनांक २०/०१/२०२१ 
शासन परिपत्रक क्र. मड्धो-२०२३/प्र.क्र.१७/ उद्योग-२, दिनांक ०८/०२/२०२३ 
शासन परिपत्रक क्र. असंधो-२०२२/प्र.क्र.१८२/ उद्योग-२, दिनांक ०८/०२/२०२३ 


वाचा:- १ 

2 
3 
8 
4 
& 


ce म की, ONS ic a 


प्रस्तावना :- 

उद्योग विभागांतर्गत उद्योगाशी संबंधित तीन धोरणांचा पाच वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. 
त्यामुळे या विषयाचे नवीन धोरण तयार करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु आहे. या विषयांबाबत त्या-त्या 
क्षेत्रातील स्टेक होल्डर्स, विविध संघटना यांचेकडून निवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत. तसेच क्षेत्रीय 
कार्यालयाकडून सदर धोरणांची फलनिष्पती तसेच नवीन धोरणात कोणत्या सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे, 
याबाबत त्यांचे अभिप्राय प्रात झाले आहेत किंवा होत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करुन नवीन धोरणाची 
रुपरेषा ठरविण्याबाबत प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्तरावर दिनांक २१/०९/२०२२, १४/१२/२०२२ तसेच दिनांक 
१०/०२/२०२३ रोजी बैठका संपन्न झाल्यात. तसेच दिनांक ०८/०२/२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्याचे 
नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण व नवीन Sar व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण तयार करण्यासंदर्भात राज्य 
शासनास शिफारशी करण्याकरिता विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना 
करण्यात आली आहे. या अभ्यासगटास ३ महिन्यात नवीन धोरणाचा मसुदा शासनास सादर करण्याचे निर्देश 
दिले आहेत. त्यास काही कालावधी लागणार असल्याने, दरम्यानच्या कालावधीमध्ये खालील तिन्ही धोरणांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
उद्योग विभाग अंतर्गत उद्योगाशी संबंधित धोरणांचा पाच वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. या 
विषयांची नवीन धोरणे तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असून, दरम्यानच्या कालावधीत सदर धोरणांना 
पुढीलप्रमाणे नमूद केल्यानुसार मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:- 
(अ) महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरीता प्रोत्साहने - 
प्रस्तुत धोरण दि. ११/०४/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले होते. सदर धोरणास 
दिनांक २०/०१/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सदर 
धोरणाचा कालावधी दिनांक ३१/०३/२०२३ रोजी संपुष्टात आला असल्यामुळे सदर धोरणास दि. ०१/०४/२०२३ 
पासून सहा महिन्यापर्यंत अथवा या विषयाचे नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
(ब) महाराष्ट्राचे अवकाडा व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण२०१८- :- 
प्रस्तुत धोरण दिनांक १४/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले होते. सदर 
धोरणाचा ५ वर्षाचा विहीत कालावधी दिनांक १३/०२/२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. सबब, सदर धोरणास 
दिनांक १४/०२/२०२३ पासून सहा महिन्यापर्यंत अथवा या विषयाचे नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०२३ / प्र.क्र. २४ /उद्योग-२ 


(क) रेडीमेड गारमेंट निर्मिती. जेम्स अँड ज्वेलरी. सुक्ष्म, इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरीता फ्लॅटेड 
गाळायुक्‍त औद्योगिक संकुले (Parks) धोरण-_२०१८ :- 

प्रस्तुत धोरण दिनांक १४/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले होते. सदर 
धोरणाचा ५ वर्षाचा विहीत कालावधी दिनांक १३/०२/२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. सबब, सदर धोरणास 
दि.१४/०२/२०२३ पासून सहा महिन्यापर्यंत अथवा या विषयाचे नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १६/०५/२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत 
मा.मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०६०११४४३४२३२१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY SHAMKANT fizz 
DEGAONKAR 


(08230a 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. मा.मुख्य सचिव ,मंत्रालय,मुंबई . 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. मंत्री (सवी व मा. राज्यमंत्री (सर्व)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
९. मा. उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
१०. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अपर मुख्य सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अपर मुख्य सचिव (अत्यावश्‍यक सेवा विषयी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मऔधो-२०२३ / प्र.क्र. २४ /उद्योग-२ 


२१. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. सचिव (मदतकार्य व पुर्नवसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

२६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. 

२७. महानगरपालिका आयुकत, महानगर पालिका (सर्व) 

२८. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मुंबई. 

२९. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 

३०. विभागीय आयुक्त, पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/मुंबई. 

३१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३२. मा. राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३३. महानिरीक्षक, नोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. 

३४. निमंत्रक, उद्योग मित्र, मुंबई. 

३५. उप महानिरीक्षक, मुंद्रांक शुल्क, मुंबई. 

३६. उद्योग विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /कक्ष अधिकारी. 

३७. कक्ष अधिकारी (म-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३८. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३९. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४०. सह सचिव (उद्योग-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

४१. निवड नस्ती (उद्योग-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


